राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण खर्चाला 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.१०२/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ ऑक्टोबर, २०१६. 


Fel] 


वाचा : 
१) आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे पत्र क्र. प्रशिक्षण ११०३/३४/२ अ-२, दि.७.१०.२०१६. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५. 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.५३/राउश्ु-१, दि.२६.०९.२०१६. 
ज्ञापन : 

महाराष्ट्र WA अकादमी, नाशिक येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ९१ अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे 
प्रशिक्षण सुरु असून त्याकरीता रु.१,६७,४०,०००/- इतके शुल्क संबंधित प्रशिक्षण संस्थेला अदा करणे आवश्‍यक 
आहे. त्यापैकी ७२.०० लाख इतका निधी सदर प्रशिक्षण संस्थेला अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक बी-२ २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क, ००१, संचालन व 
प्रशिक्षण, (०१)-आयुक्तांचे कार्यालय, (०१)(०१)आयुक्‍त कार्यालय आस्थापना (२०३९००१४) दत्तमत, ५०- इतर 
खर्च" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर केलेल्या 
व संदर्भाधीन दि.२६.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१७.०४.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केल्यानुसार वित्तीय 
अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ चा भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र. १० नुसार प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६१०२६१३२१००७३२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dilip J since 
Shedmekhe | फाया” 
(दि.ज. ]ोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

8) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

) 


निवडनस्ती, राउशु-१ 


(> 
ae 


